उप आयुक्त, गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या स्वविनंती बदल्या-२०२० 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: बदली-२०२०/प्र.क्र.५२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
४था मजला, (रु.नं.४३५), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १९ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.३०/कार्या.१२, दि.०७.०७.२०२० व 
दि.२३.०७.२०२० 
शासन आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने 
उप आयुकक्‍्त,गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या 
कार्यालयात करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम | सध्या कार्यरत असलेले बदलीनंतर पदस्थापना द्यावयाचे 
कार्यालय कार्यालय 
eal 2 ३ ४ 
प्न श्री. सु.रा.काळबांडे, विभागीय आयुक्तालय, विभागीय आयुक्तालय, नागपूर 
उप आयुक्त अमरावती (स्वविनंतीने) 


२. Al सु.रा.काळबांडे, उप आयुक्‍त, गट-अ यांचेकडे विभागीय आयुक्तालय, अमरावती येथील उप आयुक्त, 
गट-अ या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार या आदेशान्वये सोपविण्यात येत आहे. 


३.  श्री.सु.रा.काळबांडे, उप आयुक्‍त, गट-अ यांना आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांनी 
नेमणूकीच्या ठिकाणी तातडीने रुजू करुन घेवून त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

४.  श्री.सु.रा.काळबांडे, उप आयुक्‍त, गट-अ यांची स्वविनंतीने बदली असल्यामुळे त्यांना बदलीच्या ठिकाणी 
रुजू होण्याकरीता महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ नुसार पदग्रहण अवधी व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र. /प्रशा-२ 


५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००८१९१४५०३७९१०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरी साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ee Digitally signed by Sangeeta Ajit Shinde 
S a Nn e e t a A | t DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Skill 
Development and Entrepreneurship Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


. 2.5.4.20=ba607066e7a34e428b7c7c73de0f7e09a3 1 5a2af5 
h | Nn e 075fd47f1e08389aa137b81, cn=Sangeeta Ajit Shinde 
Date: 2020.08.19 15:01:04 +05'30' 
(संगीता शिंदे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. मा.राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 

४. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता महाराष्ट्र राज्य 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई (आयुक्‍तालयामार्फत) 
६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी (IAAT SAA) 

७. श्री. सु.रा.काळबांडे, उप आयुक्‍त, गट-अ, विभागीय आयुक्तालय, अमरावती (आयुक्‍तालयामार्फत) 
८. निवडनस्ती/प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


